सन २०१८-१९ या वित्तिय asta रुग्णालयीन 
तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र २७२/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ८ व १० वा मजला 
दिनांक: ०१ मार्च,२०१९. 


वाचा :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,शासन निर्णय क्रमांकः, कुनिका २०११/प्र क्र ३२१/ आरोग्य-५, 
दिनांक २१ मार्च, २०१२ 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८. 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,शासन निर्णय क्रमांकः, कुनिका २०१५/प्र क्र ३३/ आरोग्य-५, 
दिनांक १७.१०.२०१८ 

४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र १९१/ आरोग्य-५, 
दिनांक १९.०२.२०१८ 

५) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे /सन २०१८-१९ /वित्तीय 
वर्षातील/रुग्णालयीन तत्वावर स्वयंसेवी /५१३९-१४०/ अनुदान/ कक्ष-१८/२०१८, 
दि.१८.१२.२०१८ 


प्रस्तावना : 

उपरोक्‍त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथील शासन निर्णयानुसार रुग्णालय तत्त्वावरील 
कुष्ठरुग्णांसाठी रु.२,२००/- प्रमाणे प्रतीरुग्ण व दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे अनुदान 
देण्यात येते. याकरीता सन २०१८-१९ या वित्तिय वर्षातील तरतूदीमधील रुग्णालय तत्त्वावरील स्वयंसेवी 
संस्थांना सहायक अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

रुग्णालय तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने देण्यासाठी ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाळी पुरवणीमागणीसह रु.५,१४,७०,०००/- इतके सहायक अनुदान (योजनेतर) 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित करण्यात आळे आहे. सदर अनुदानातून खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांना रु.२,२०,९१,४९८/- (रु.दोन कोटी वीस लाख एक्यान्व हजार FRAY 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 2092/7 क्र २७२/आरोग्य -५ 


अठ्यान्नव फक्त) इतके सहायक अनुदान दिनांक २१ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या 


पूर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे 


अ.क्र मि जवा कालावधी प्रत्यक्ष देय अनुदान 
हजर रुग्ण 

a महारोगी सेवा समिती, | ऑक्टोंबर २०१७ ते सप्टेंबर | ७२०० | रु.१,५८,४०,०००/- 
आनंदवन, वरोरा, जि.चंद्रपूर | २०१८ 

२ महात्मा गांधी शिक्षण संस्था | एप्रिळ २०१८ ते सप्टेंबर ९० रु.१,९८,०००/- 
चावर्दा, जि.बुलढाणा २०१८ 

३ । दि.लेप्रसी er कोठारा | जानेवारी २०१८ ते| ७२२ | रु.७,८०,६७८/- 
लेप्रसी हॉस्पिटल | सप्टेंबर,२०१८ 
ता.अचलपूर जि.अमरावती 

४ ।विदर्भ महारोगी सेवा | जानेवारी २०१८ ते सप्टेंबर | १२८९ | रु.२६,८०,७३२/- 
मंडळ,तपोवन, जि.अमरावती । २०१८ 

५ (ot रिलीफ se) जानेवारी २०१८ ते सप्टेबर | १७६ । रु.३,५४,६४६/- 
रिहाबिलिटेशन सेंटर FART | २०१८ 
जि अमरावती 

६ ।मराठवाडा लोकसेवा मंडळ | एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ १५९ ।रु.३,२७,१४१/- 
नरेली जि.नांदेड 

७ । अहमदनगर जिल्हा कुष्ठरोग | जानेवारी २०१७ ते डिसेंबर | २६६ । रु.५,६६,०००/- 
निवारण समिती | २०१७ 
जि.अहमदनगर 

८ | रिचर्डसन लेप्रसी हॉस्टिपल | जुले,२०१६ ते मार्च,२०१७ ५३६ | रु.५,५३,९१०/- 
मिरज, जि.सांगली एप्रिल,२०१७ ते मार्च,२०१८ ७०६ । रु.७,९०,३९१/- 

एकूण १११४४ । रु.२,२०,९१,४९८/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 2092/7 क्र २७२/आरोग्य -५ 


३. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात रुग्णालयीन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 


वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१८ निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन 


परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ UG, २०१८ सोबतच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.८ 


समोर नमूद तपासणी सूचीतील क्र.१ ते १० मधील सर्व अटींची पुर्तता केली असल्याचे प्रमाणपत्र 


सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय) यांनी सादर केले आहे. तसेच सदर शासन परिपत्रकातील 


परिच्छेद ७ ते १८ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच वित्त 


विभाग, शासन परिपत्रक, दि.०२ एप्रिल, २०१८ अन्वये दिलेल्या सुचनांनुसार, सन २०१७-१८ या 


वित्तिय वर्षात रुग्णालयीन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता 


प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 


४. सहसंचालक (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आळे असून 


त्यांनी वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 


तसेच सदर अनुदानाशी संबंधित देयके अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे सादर करणेसाठी 


सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु नये व खर्चाचा ताळमेळ घाळून अहवाल 


तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 


५. याबाबतचा खर्च मागणी क्र.आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य उपशिर्ष 


(09)(92) कुष्ठरोग्यांसाठी सहायक अनुदाने (२२१००६८३), मुळ अनुदान या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र २७२/आरोग्य -५ 


६. सदर आदेश वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ 


एप्रिल, २०१८ अन्वये त्या विभागाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201903011503270417 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILESH MADHUKAR FALAKE 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9b937361525edcb194dec2d7985fb07 
7e5abd6b9fad45b976539bce4d36b0b69, 
postalCode=400001, street=10TH FLOOR,G T 


HOSPITAL COMPLEX,NEW 
MANTRALAY,MUMBAI, 
serialNumber=e09d55875f0b34f40ea67d594e0 


e55772eb9527cde52579d6523580dfc4d 1783, 
ou=PHD MANTRALAYA, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, cn=NILESH MADHUKAR 
FALAKE 


Date: 2019.03.05 16:06:27 +05'30' 


(निलेश फाळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१)महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखावअनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
२) आयुकत आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई 
३)जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५)निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६)संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७)सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 
८)सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 
९)वित्तविभाग, (व्यय.१३) मंत्रालय, मुंबई. 
१०)सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
११)निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


Co 


) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


